नक्षलग्रस्त भागात शाहिद झालेल्या 
जवानांवर शासकीय इतमामात 
अंत्यसंस्कार करतेवेळी शासनाच्या वतीने 
उपस्थित राहण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक : एनएएक्स ०४१५/प्र.क्र.११८/वि.शा.१ ब 
दुसरा मजला, मुख्य इमारत, मादाम कामा मार्ग, 

मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 

दिनांक : १५ जुले, २०१५ 
परिपत्रक :- 

नक्षलग्रस्त भागामध्ये नक्षलवाद्यांशी होणाऱ्या चकमकीत अथवा भूमिगत बॉम्बस्फोटामध्ये 

तसेच इतर नक्षली कारवायांमध्ये शाहिद होणाऱ्या पोलीस जवानांवर शासकीय इतमामात 
अंत्यसंस्कार करण्यात येतात. त्यापरंपरेनुसार अंतिम सलामी कार्यक्रमाकरिता स्थानिक 
पातळीवरील लोकप्रतिनिधींना प्रत्यक्ष / दुरध्वनीद्वारे तसेच स्थानिक शासकीय अधिकाऱ्यांना 
कळविण्यात येते. त्यांच्या उपस्थितीत शासकीय इतमामात मानवंदना देऊन अंत्यसंस्कार 
करण्यात येतात. 


२. अशा घटनांमध्ये शासनाच्या वतीने उपस्थित राहण्यासाठी मा.मुख्यमंत्री (गृह), 
मा.राज्यमंत्री (गृह, ग्रामिण / शहरे), मा.पालकमंत्री तसेच मंत्रिमंडळातील इतर मा.मंत्री / 
मा.राज्यमंत्री महोदयांना तात्काळ अवगत करण्यात यावे. मा.मुख्यमंत्री महोदयांच्या निदेशाने 
san प्रसंगी शासनाच्या वतीने किमान पालकमंत्र्यांनी उपस्थित राहणे आवश्यक आहे. 
पालकमंत्री यांना काही अपरिहार्य कारणास्तव उपस्थित राहणे sey नसल्यास अशा 
अंत्यसंस्कार कार्यक्रमास संबंधित पालक सचिव, संबंधित विभागिय आयुक्‍त तसेच इतर संबंधित 
अधिकारी उपस्थित राहतील. 


सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०१५०७१५१२४८४६७९२९ 
असा आहे. हे शासन परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


शासन परिपत्रक क्रमांक : एनएएक्स ०४१५/प्र.क्र.११८/वि.शा.१ ब 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Sunil 


Jaikumar Sovitkar 
Su n | | DN: CN = Sunil 
. Jaikumar Sovitkar, C = 
J al ku MA PIN. S = Maharashtra, 0 
= Government Of 


H Maharashtra, OU = 
Sov itka r Home Department 
Date: 2015.07.15 
15:15:51 +05'30' 


(सु.ज.सोवितकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 

१. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा / विधान परिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मबंई, 
२. सर्व विधानमंडळ / संसद सदस्य, महाराष्ट्र राज्य, 

३. मा. राज्यपालांचे सचिव, 

४. मा. मुख्यमंत्रयांचे प्रधान सचिव, 

५. सर्व मंत्री / राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव / स्वीय सहाय्यक, 
६. शासनाचे मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक, 

७. शासनाचे सर्व अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, 

. प्रधान सचिव, विधानमंडळ सचिवालय, विधान भवन, मुंबई, 
९.पोलळीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
१०.जिल्हाधिकारी, गडचिरोली / गोंदिया / चंद्रपुर. 

११.पोलीस अधिक्षक, गडचिरोली / गोंदिया / चंद्रपुर . 

१२.विशेष पोलीस महानिरीक्षक, नक्षलविरोधी अभियान, नागपूर. 
१३.पोलळीस उपमहानिरीक्षक, गडचिरोली परिक्षेत्र, नागपूर. 
१४.निवडनस्ती (वि.शा.१ बो 


io 


पृष्ठ २ पैकी २ 


